प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेतर्गत सन 2029-22 
या वर्षांमध्ये सातारा जिल्ह्यातील प्रशासकीय मान्यता 
दिलेल्या कामासंदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देण्याबाबत आणि सन २०२२-२३ या 
वर्षामध्ये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामासंदर्भात 
पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी 
वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०५/प्र.क्र.१९९/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जून, २०२३. 


संदर्भ: १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन पत्र क्रमांक टिडीएस २०२२/ 
०७/प्र.क्र. ४२३/पर्यटन, दि. २५.०७.२०२२ व दिनांक २८.०७.२०२२. 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमाक टिडीएस २०२२/ 
०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन दिनांक ०२.११.२०२२. 
३) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक टिडीएस 
२०२२/०७/प्र.क्र ४१३/पर्यटन, दिनांक १६.११.२०२२ 
४) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/ 
०७/प्र.क्र.४१३/पर्यटन, दिनांक ०५.१२.२०२२ 


प्रस्तावना : 

प्रादेशिक पर्यटन विकास योजने अंतर्गत दि.०१.०४.२०२१ नंतर मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी 
निविदा न काढलेल्या कामांबाबत तसेच ज्या कामांच्या निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. मात्र 
कार्यादेश दिलेले नाहीत किंवा कार्यादेश देऊनही कामे सुरु झाली नाहीत, seam कार्याबाबत पुढील 
आदेशापर्यंत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये, अज्ञा सूचना संदर्भ क्रमांक १ येथील 
२५.०७.२०२२ व दिनांक २८.०७.२०२२ च्या पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


०२. सन २०२१-२२ व सन 2022-23 या वर्षात वेगवेगळ्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता दिलेल्या कामांपैकी खालील कामांबाबत (शासन निर्णयानिहाय) पुढील कार्यवाही करण्यास 
परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

(अ सन २०२१-२२ या वर्षात शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन 
दिनांक : २९ मार्च, २०२२ या निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामापैकी खाली नमूद 
केलेल्या कामाबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे:- 

शासन निर्णय क्रमांक दि. २०२२/०३/प्र.क्र.२०६/पर्यटन, दिनांक २९ मार्च २०२२ 


(रुपये लक्षात) 
ae यापूर्वी 
अ.क्र.व दग अंदाजित 4 कोत ee ae 
कामे स्वयं वितरीत | कार्यान्वयीन यंत्राणा 
जिल्हा रक्‍कम 
रक्‍कम 
[eae Q 3 [fe | षु 
सातारा | नगरपरिषद हद्दीतील मुख्याधिकारी 
टेबललॅन्ड येथे पांचगणी गिरीस्थान 
११३.०० ३०.०० 
वाहनतळ परिसर नगरपरिषद, 
विकसित करणे पांचगणी 


area निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०५/प्र.क्र.१९९/पर्यटन 


ब) सन २०२२-२३ या वर्षात शासन निर्णय, दि.२८.०६.२०२२ अन्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या 


कामांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देऊन निधी वितरित करण्याबाबत- 


प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत झासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२२/ 
०६/प्र.क्र.३९२/पर्यटन दिनांक २८ जून २०२२ अन्वये खालील TRIAS जिल्हास्तरावरील 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. तथापि 
प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर निधी वितरीत करण्यात आला नव्हता. सदर शासन निर्णयात 
नमूद कामांपैकी खालील कामाबाबत पुढील कार्यवाही करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच 
सदर कामांकरीता स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित 


करण्यात येत आहे. 
(रुपये लक्षात) 
अदालत यापूर्वी 
अ.क्र. व अंदाजित a कार्यान्वयीन 
कामे वितरीत 
जिल्हा रक्‍कम यंत्राणा 
रक्‍कम 
aa Q 3 | oe षु 
१) सातारा । वाई नगरपरिषद हद्दीतील = 
वा 
कृष्णा नदी तीरावरील सात 
शि ३००.०० ९०.०० नगरपरिषद, 
घाट हेरिटेज वॉक कृष्णा बो 
नदीच्या दोन्ही बाजूस बांधणे 
२) सातारा । वाई परिषद हद्दीतील नाना वाई 
नानी पार्क विकसित करणे १००.०० 30,00 नगरपरिषद, 
वाई 
२) सातारा | पांचगणी गिरीस्थान पांचगणी 
नगरपरिषद पांचगणी दांडेघर गिरिस्थान 
— 400,00 30,00 
नाका येथे रस्ता रुंदीकरण नगरपरिषद, 
करणे पांचगणी 
३) सातारा । पांचगणी गिरीस्थान पांचगणी 
नगरपरिषद पांचगणी दांडेघर गिरिस्थान 
200,00 ६०.०० 
नाका येथे टोल wisi व नगरपरिषद, 
इतर अनुषंगिक कामे करणे पांचगणी 
एकूण (900,00 290.00 


०२. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ता संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/०५/प्र.क्र.१९९/पर्यटन 


03. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१३१५१२१४०४२३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
UJJWALA SANTOSH ie a TOURISM AND 


3ad337cb443bal4ff2dd616156bccf1f2629147cc9704e8e8523F 


35b0e6505, postalCod )32, 5-४ 
D A N D E KAR serial INumber=BB0449B3A46260C9CACDAD789E301DD18ABAAGD766D 
244021239745A6F561B29, cn=UJJWALA SANTOSH DANDEKAR 
ate: 


2023.06.27 12:25:17 +05'30' 


(उज्ज्वला सं. दांडेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - २, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. जिल्हाधिकारी, सातारा. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा 

१०. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४११/१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग (का.व्यय-१५/ अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा) पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई.(यांना 
आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्याकडे निधी वितरीत 
करण्याच्या विनंतीसह) 

११. निवड नस्ती, कार्यासन-पर्यटन. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


